महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, मुंबई - Yoo ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९४२५७ Email ID : Desk14b.gad-mh@ gov.in 
क्रमांक : कअनि ११२०/प्र.क्र.१४/१४-ब दिनांक : २६.०२.२०२० 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


विषय - सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृहाच्या 
आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


संदर्भ- सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 


महोदय/ महोदया, 


मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृहाच्या 
आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी, वेतनस्तर एस २० (५६१००-१७७५००) हे पद मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी 
संवर्गामधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीस अनुसरून 
मंत्रालय उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांकडून इच्छूकता मागविण्यात येत आहे. 


२. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पत्र आपल्या विभागाच्या आस्थापनेवरील कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे. त्यानुसार प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छूकता दर्शविलेल्या कक्ष 
अधिकाऱ्यांची सोबतच्या विवरणपत्रामधीळ माहिती विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने या विभागास दिनांक 
०६.०३.२०२० पर्यंत उपलब्ध करून द्यावी. इच्छुक कक्ष अधिकाऱ्यांनी एकदा दर्शविलेली इच्छुकता परत मागे 
घेता येणार नाही. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२०/प्र.क्र.१४/१४-ब 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२२६१२३७२१९१०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Gajanan 
'3b079! }8a7c005050f9180a8021798a5cle 
e. d41ada8a72725a47b4f0, 
B h | mM fa 0 G 1 fav serialNumber=54b1 1b 1ccbdc577d7 1 dce3b3 13c3fefSdc2ad65 
-Gajanan Bhimrao Gurav 


9¢360f73b682d6b6fccbBaecf, तास 
Date: 2020.02.26 12:40:06 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृहे, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि ११२०/प्र.क्र.१४/१४-ब 


विवरणपत्र 
वैयक्तिक माहिती 
अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 

[ee अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५  । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 

छांयाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात आहे का? 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूवी प्रतिनियुक्ती | | दिनांकापासून ते | पद | प्रतिनियुक्‍तीचे 

दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ea ठिकाण 

दिनांकापर्यंत 
एकूण कालावधी 

९ । मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 

दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
शि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 

सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
णि १ | प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 

कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


